सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, 
गट-अ यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्या २०१९ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १० जून, २०१९ 


वाचा -: संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
सअब/१०४/१२४/२०१९, दिनांक २९.०३.२०१९. 


शासन आदेठा -: 


संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन 
पत्रान्वये सादर केलेल्या सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, गट - अ यांच्या वार्षिक 
सर्वसाधारण बदल्यांच्या प्रस्तावाची शासन स्तरावर तपासणी करुन खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत आहेत. 
सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 
अ.क्र अभियोक्त्याचे नांव सध्याचे नियुक्तीचा जिल्हा | बदलीनंतरचा जिल्हा 
।१___ श्रीमती सरीता के. ताराम गडचिरोली नागपूर 


२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या पुर्व मान्यतेने या बदल्या करण्यात येत आहेत. 


३. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अभियोक्त्यांनी बदली नंतरच्या 
पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. बदली आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व 
कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी खालील सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

अ) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेले अभियोक्ता त्यांच्या सध्याच्या 
पदावरुन कार्यमुक्त होऊन रुजु होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजु करुन घ्यावे. 
सदर अभियोक्त्याला रुजु करुन न घेतल्यामुळे काम न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून 
वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 


बौ संबंधित अभियोक्त्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी कोणत्या 
दिनांकास कार्यमुक्त केळे आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 
याबाबत शासनास त्वरित कळवावे. 


४. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अभियोक्त्याने प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम, 
१९७९ मधील नियम 23 चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणुक समजून संबंधित 
अभियोक्त्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

uy, सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१११२१५१५१७२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


itally signed by Kishor Shyamrao Bhal 


Kishor Shyamrao ८५५७५५५ 


4.20=ce6féedd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aa1aldbcf0ec79c7c214 
3850ff6e8fdcb4c0d, 


Bhalerao salts Syusanna 
(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह)(ठाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री (गृह)(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु), यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल-१/ २, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई/नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 
९. संबंधीत सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता (संचाळक, अभियोग 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
१०. संबंधीत सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (संचाळक, अभियोग संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
११. निवड नस्ती/पोल-१० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


